शासकीय विभागीय ग्रंथालय, रत्नागिरी या 
कार्यालयाच्या इमारतीच्या अंतर्गत दुरुस्ती, 
नुतनीकरण, सुझोभिकरण व आधुनिकीकरण करणे 
या कामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बैठक-२०२०/प्र.क्र.८०/२०२०/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा : ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.३४/शाविग्रं रत्ना./२०२१-२२/३३६९-७०, दि.३०.०७.२०२१ 


प्रस्तावना : 

ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
मा. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या स्मृती शताब्दी उपक्रमांतर्गत शासकीय विभागीय ग्रंथालय, 
रत्नागिरी या कार्यालयाच्या इमारतीच्या अंतर्गत दुरुस्ती, नुतनीकरण, सुशोभिकरण व आधुनिकीकरण 
करणे कामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. सदर कामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
रत्नागिरी यांनी तयार केले असून मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई यांनी 
सदर कामासाठी रु. ४, २५,००,६२६/- (अक्षरी रुपये चार कोटी पंचवीस लाख सहाशे सव्वीस फ़क्त) 
च्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. 
३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२०-२१ च्या दरसुचीवर आधारित आहे. 


शासन निर्णय: 

शासकीय विभागीय ग्रंथालय, रत्नागिरी या कार्यालयाच्या इमारतीच्या अंतर्गत दुरुस्ती 
नुतनीकरण, सुशोभिकरण व आधुनिकीकरणाच्या रु. ४,२५,००,६२६/-( अक्षरी रुपये चार कोटी 
पंचवीस लाख सहाशे सव्वीस फ़क्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सोबतच्या प्रपत्र “अ” नुसार 
खालील अटींच्या अधीन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 
१ प्रत्यक्ष काम करताना प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात 
यावी. 
२) प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करतांना आवऱ्यक त्या मान्यता घेऊनच काम हाती घ्यावे. 
३) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रके मंजूर 
करुनच काम हाती घ्यावे. 
४ प्रस्तावातील Re संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभागाच्या दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनूसादर कार्यवाही करावी. 
५ सदर काम हेरिटेज इमारती अंतर्गत येत असल्यास त्यास संबंधितांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे 
आव्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२०/प्र.क्र.८०/२०२०/साशि-५, 


२. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, लेखाशिर्ष ४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व 
संस्कृती यावरील भांडवली खर्च, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये (००)(०१) मोठी बांधकामे ( कार्यक्रम ) 
(४२०२ ०४८२) ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. 
४. सदर शासन निर्णय हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दि. २०.०९.२०१९ ( परिशिष्ट-अ) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-पाच, अ.क्र.१,महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्र. १३४ (१ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२११००७१८०९३५५८०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2021.10.07 18:10:46 +05'30' 


(प्र.पां.लुबाळ ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
९. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई 
११.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी 
१२.कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी 
१३.ग्रंथपाळ गट-ब, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, रत्नागिरी. 
१४.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२०/प्र.क्र.८०/२०२०/साशि-५, 


शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक-बैठक-२०२०/प्र.क्र.८०/२०२०/साशि-५, 
दि. ०७ ऑक्टोबर, २०२१ चे सहपत्र 


प्रपत्र -अ 
RECAPITULATION SHEET 
Sr.No Particulars of Items Norms ( Unit Rate Cost Rs. 
Rs.per 
Sqmt./Meter/Lump 
Sum etc. 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 Building proper As per Detailed 9973412.00 
Estimate 
Motor Shed/Terrace Shed As per Detailed 1046322.00 
Estimate 
Toilet Block Security Cabin As per Detailed 1239000.00 
Estimate 
Royalty and Testing Charges As per Detailed 103611.00 
Estimate 
Furniture 9774715.00 
2 Electrification 
Internal 612936.70 
External 735524.04 
Fire Fighting Arrangements etc. 245174.68 
Sub total (A)= 23730695.42 
()+(2) 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS NIL 
(C) OPTIONAL ITEMS 
Mural Quotation 2000000.00 
CCTV Lumsum 200000.00 
Compactor Quotation 6200000.00 
Generator/Invertor/W ater Pump Lumsum 900000.00 
Sub total (C) 9300000.00 
PROJECT COST (P)= (A)+(B)+(C) 33030695. 00 
(D) PROVISIONS 
1) Contingencies 490349 .36 
11) Insurance 61293.67 
11) Centage Charges 1651534.77 
iv) GST 3963683.45 
v) Price Escalation 3303069.54 
Sub total (D) 9469930.79 
TOTAL COST OF PROJECT = (A)+(B)+(C)+(D) 42500626.21 


(Rounding off Rs. 42500626 /- ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


